अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व 
प्रशिक्षण), पुणे हे कार्यालय चंद्रपूर येथे स्थलांतरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०२१/प्र.क्र. ७४/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०३ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १) महसूल व वन विभाग, नस्ती क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.६३/फ-९, दि.२१.१०.२०२१ रोजीची टिप्पणी. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म. रा., नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/'चाबाप्र/प्र.क्र.५८/१०८/२०२३-२४, दि.१२.०५.२०२३, दि.२१.०६.२०२३ व व दि.२५.०७.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनीच्या अस्तित्वात असलेल्या पदानुसार व 
अकादमीच्या आवश्‍यकतेनुसार पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यास्तव पुनर्रचेनेच्या आवश्‍यकतेनुसार अपर प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे हे कार्यालय चंद्रपूर येथे स्थलांतरीत करण्याची तसेच सदरहू 
कार्यालय स्थलांतरणामुळे पडणाऱ्या आर्थिक भारास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे हे कार्यालय चंद्रपूर येथे स्थलांतरीत 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. वन प्रबोधिनी, चंद्रपूर येथे अद्ययावत सुविधेसह प्रशस्त प्रशासकीय इमारत असल्याने सदर इमारतीत 
कार्यालय सुरु करण्यात यावे. 


3. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे हे कार्यालय चंद्रपूर येथे स्थलांतरीत 
करण्यात येणार असल्याने शासन निर्णय क्र. टिआरएफ-२०००/प्र.क्र.३/१२, साप्रवि, दि.०६.०८.२००२ नुसार 
चंद्रपूर येथे कार्यरत असणा-या कर्मचाऱ्यांना CHER पदोन्नतीचा लाभ देय होणार आहे. 

४. सदरहू कार्यालयाच्या स्थलांतरणामुळे भांडार साहित्य वाहतुक व अधिकारी/ कर्मचारी यांना बदली 
प्रवास भत्याच्या रकमेचा एकावेळेचा भार अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

प. तसेच अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ दिल्यामुळे अंदाजे रु.१०,६८,६००/- चा अधिकचा वार्षिक आर्थिक भारास तसेच 
कार्यालयातील दस्तऐवज, कार्यालयीन साहित्य इ. भांडार साहित्य वाहतुक करण्यासाठी एकावेळेचा आर्थिक 
भारास अंदाजे रु.४,९४,२००/- असे एकूण रु.१५,६२,८००/- इतक्या CEPA याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
६. शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३०२/२०२३/व्यय १, 
दि.०६.०९.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२१/प्र.क्र. ७४/फ-२ 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०३१७५२५९२०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2,5.4.20=Bee89eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e1 
14ee98d5c9ecf57b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M A R U ai | S AWA N IT serialNumber=C7DBA 1C6B5F7AB2AGCABC4E7EAD8CFA74F8F7A0F 
ADCAC76D8F'1CF22569F16BD3, cn=BHAGWAN MARUTI SAWANT 
Date: 2024.01.03 17:52:02 +05'30' 

(भगवान सावंत) 
उप सचिव (वने) महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्रीमा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, 
) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) सर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) सर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक. 
) संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर . 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२) सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-६) / (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ चंद्रपूर. 
) कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१५) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


